“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा 
रत्नागिरी” विकास आराखडा, निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.ई६८/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२ 

वाचा :- 

१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४, 

दि. २६ फेब्रुवारी,२०१९ 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 

३. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, ताळुका-जिल्हा रत्नागिरी” या विकास आराखडयास 


दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, रु.१०२.२८६१ कोटी किंमतीच्या 


विकास आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.'श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, 


तालुका-जिल्हा रत्नागिरी” आराखडयाकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित 


करण्यात आलेला निधी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी” या विकास आराखडा अंतर्गत 


प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांकरिता जिल्हाधिकारी,रत्नागिरी यांना सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षामध्ये एकुण रु. २८०६.६२ लक्ष (रुपये अठ्ठाविस कोटी सहा लक्ष बासष्ट हजार फक्त) निधी 


वितरित करण्यात येत आहे. 
रु. लाखात 
मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | यापूर्वी वितरित । या शासन निर्णयान्वये 
लेखाशिर्ष निधी केलेला निधी वितरित करावयाचा निधी 
शिर द “५३ मोठी बांधकामे” के a २८०६.६२ 
एकुण (9000,00 | 00 २८०६.६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.६८/का.१४४४ 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२- पर्यटनावरील 


भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (११) “श्रीक्षेत्र 


गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, ताळुका-जिल्हा रत्नागिरी” तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा (५४५२ ०१७८) 


कार्यक्रम (दत्तमत)” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर विकास कामांवरील खर्च वित्त विभाग, 


शासन निर्णय क्र. क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मध्ये दिलेल्या निदेशानूसार 


करण्यात यावा. 


३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 


नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 


शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१६/ 


२०२१/व्यय-८, दि.२१ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०११३१७०५५९००१६ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manjusha Amit 
Karande उ वा = 
( मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Maa कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्‍त,कोकण विभाग, कोकण, नवी मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


प्रत, 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
3 वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 
ष्‌ नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
६ निवड नस्ती, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


